राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानाच्या 
(NMAET) कृषि विस्तार उप अभियानांतर्गत, 
राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये सुधारणांकरिता 
सहाय्य (आत्मा) योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा रु.९८५.०० 
लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९३/३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ९ जुले, २०२४ 


वाचा - 


१. केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्र. एफ.नं.३६-२८/२०१७-ओई/विस्तार कक्ष, 
दि.१३.०६.२०२४ 

२. संचालक (आत्म), यांचे पत्र जा.क्र.कृआ./सं.आत्मा/वाकृआ/प्रश्ा. मा./४२७/२०२४, 

दि.२०.०६.२०२४ 

३. संचालक (आत्मा), यांचे पत्र जा.क्र.आत्मा/लेखा/पुराही/प.हप्ता/४१७/२४, दि.१९.०६.२०२४. 

४. वित्त विभाग झासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१.०४.२०२४ 

५. कृषि व पदुम विभाग शा. नि. क्र. संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७५/३-अ, दि.०४.०७.२०२४ 


प्रस्तावना - 


केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तंत्रज्ञान अभियानांतर्गत ( NMAET) कृषि विस्तार 
उप अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप अभियानात राज्याच्या कृषि विस्तार कार्यक्रमांमध्ये 
सुधारणांकरिता सहाय्य (आत्मा) ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या 
प्रमाणात राबविण्यात येते. सदर योजना सन २०२४-२५ मध्ये राबविण्यासाठी सदर योजनेचा एकूण 
रु. ६२५०.०० लक्ष रकमेचा राज्य कृति विस्तार आराखडा (SEWP) कृषि आयुक्तालयाने उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन दि. २०.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये शासनास मान्यतेस्तव सादर केला होता. आत्मा 
योजनेच्या सदर रु. ६२५०.०० लक्ष रकमेच्या आराखड्यास राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीने 
(SLSC) दि.३.०५.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली असुन त्यानुसार सदर 
आराखड्यास विभागाकडून दि. ०४.०७.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने सन २०२४-२५ करिता आत्मा योजनेकरिता संदर्भाधीन दि. १३.०६.२०२४ 
रोजीच्या पत्रान्वये केंद्र हिऱ््‌याचा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. ५९१.०० लक्ष निधी वितरीत केला 
आहे, त्यानुषंगाने WAST राज्य fea एकूण रु. ३९४.०० लक्ष निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबतचा प्रस्ताव संचाळक(आत्मा) यांनी दि. १९.०६.२०२४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला 
आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९३/३-अओ, 


आत्मा अंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता अर्थसंकल्पित 
लेखाशीर्ष २४०१ ४४४५ अंतर्गत केंद्र हिस्स्याकरिता रु. ३३००.०० लक्ष व लेखाशीर्ष २४०१ ४४३६ 
अंतर्गत राज्य हिस्स्याकरिता रु.२२००.०० लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. 


संचाळक (आत्मा) यांनी दि. १९.०६.२०२४ च्या पत्रान्वये केळेल्या विनंतीस अनुसरुन, सन 
२०२४-२५ करिता केंद्र पुरस्कृत राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा 
करण्यासाठी सहाय्य उप अभियान (आत्मा) या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या 
हप्त्याकरिता केंद्र हिस्सा रु.५९१.०० लक्ष व राज्य हिस्सा रु.३९४.०० लक्ष असा एकूण रु. ९८५.०० 
लक्ष इतका निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णय : 


१. सन २०२४-२५ करिता केंद्र पुरस्कृत राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना विस्तार विषयक सुधारणा 
करण्यासाठी सहाय्य उप अभियान (आत्मा) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या हप्त्याचा केंद्र हिऱयाचा रू. ५९१.०० लक्ष (रुपये पाच कोटी 
एक्याण्णव लक्ष फक्त) निधी व त्यास समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. ३९४.००लक्ष (रुपये तीन कोटी 
चौर्‍्याण्णव लक्ष फक्त) असा एकूण रु. ९८५.०० लक्ष (रुपये नऊ कोटी पंच्याऐंशी लक्ष फक्त) इतका 
निधी चालू वर्षी आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी चालू वर्षाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिश्याचा 
रू. ५९१.०० लक्ष निधी पुढील ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन,१०९ विस्तार व श]ोतकरी प्रशिक्षण, (09) 
माहिती व प्रचार, (०१) कृषि उन्नती योजना- राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना 
विस्तारविषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य उपअभियान (आत्मा) - (केंद्र पुरस्कत 
योजना) (केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ४४४५), ३३ अर्थसहाय्य 
३. तसेच केंद्र हिऱ्यास समरुप राज्य हिऱ्याचा रु. ३९४.००लक्ष निधी पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, १०९ विस्तार व शोतकरी प्रशिक्षण, (०१) 
माहिती व प्रचार, ( कृषि उन्नती योजना- राज्य कृषि विस्तार कार्यक्रमांना 
विस्तारविषयक सुधारणा करण्याकरिता सहाय्य उपअभियान (आत्मा) - (केंद्र पुरस्कत 
योजना) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ४४३६), ३३ अर्थसहाय्य 
४. आत्मा योजनेकरीता प्रत्यक्ष वितरीत करण्यात येणा-या निधीच्या मर्यादेत योजनेची 
अंमलबजावणी करावी. 


५. आयुक्त (कृषि) यांनी या योजनेसाठी केंद्र शासनाने विहीत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात 
घेऊन योजनेंतर्गत उद्दिष्ट निहाय अंमलबजावणीच्या सविस्तर सूचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना 
निर्गमित कराव्यात, त्यामध्ये पुढील प्रमुख बाबी अंतर्भूत करण्यात याव्यात. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९३/३-अओ, 


६. लाभार्थी निवडताना अत्यल्प व अल्प भू-धारक, महिला शेतकरी व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना 
प्राधान्य देण्यात यावे व अशा लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या ळाभाबाबत स्वतंत्र नोंदी ठेवाव्यात. 


७. या कार्यक्रमाचे मुल्यमापन त्रयस्थ संस्थेकडून (Third Party Evaluation) करून घ्यावे. 


८. सन २०२४-२५ मध्ये वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभधारकांची यादी तालुका कार्यालये/ पंचायत 
समिती/जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यात यावी, तसेच ती यादी कृषि विभागाच्या वेबसाईटवर 
देखील प्रदर्शित करावी. 


९. सन २०२४-२५ मध्ये राज्यात सदर योजनेची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टिने, 
पुढील अधिकाऱ्यांना नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 


a आयुक्तालय | आयुक्त (कृषि), कृषि | सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि, 


स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
a: जिल्हास्तर | संबंधित प्रकल्प | संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि 
संचालक, आत्मा अधिकारी कार्यालयातील 
लेखाधिकारी. 


१०. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला सर्व निधी सर्व जिल्हयांना पीएफएमएस 
प्रणालीव्दारे वितरीत करावा. 

११. सदर योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये वितरीत केलेल्या निधीचे लेखापरिक्षीत केलेली 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे (॥॥॥ता8त Utilizaton Certificates ) सत्वर सादर करावीत. 


१२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१ एप्रिळ, २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून व सदर परिपत्रकातील अटी व शार्तीची पूर्तता 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०९१२१८३८७८०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHENDRA SOPAN 
GHADGE 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - 


१. मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.९३/३-अओ, 


२. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. आयुक्‍त (कृषि) तथा राज्य नोडल अधिकारी आत्मा, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

४. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

५. सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून) 
६. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद तथा उपाध्यक्ष आत्मा नियामक मंडळ 
९. संचालक वनामती, नागपूर 

१०.उप संचाळक, आत्मा, सामेती, पुणे 

११.सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१२.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१३.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा), 

१४.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१५.कृषि विकास अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

१६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१७.महाळेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

१८. वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
१९.नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 

२०.कार्यासन अधिकारी, २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१.निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


